महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५३)/व्यशि-१ 
alate’ विकास व उद्योजकता विभाग, 
हुतात्मा राजागुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: ०५ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांचे पत्र 
क्र.३/आस्था-१/वि.बदली/२०१८/१२५, दि.२४.९.२०१८. 
3) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांचे पत्र 
क्र.३/आस्था-१/वि.बदळली/२०१८/१२५, दि.३१.१०.२०१८. 


आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार व 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा गट-ब (तां) प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार इत्यादी संवर्गातील सन, २०१८ च्या विनंती बदल्या अधिकाऱ्यांच्या 
विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
क्र असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 

शिल २ ३ 

a श्री. संजय रामभाऊ तेलतुमडे प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, भिवापूर, औ. प्र.संस्था, झरीझामणी, जि.यवतमाळ. 
जि. नागपूर. (Raq जागी) 

2 | oft. अरूण ज्ञानेश्वर गायकवाड, उपप्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.सं.संस्था, भोर, जि. पुणे. औ. प्र.संस्था, सोलापूर. 

(Raq जागी) 

३ | श्री. नवनित वसंतराव चव्हाण प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था,एरंडोळ, औ. प्र.संस्था, धरणगाव, जि.जळगाव. 
जि. जळगांव. (रिक्‍त जागी) 

४ | st. रविराज विठ्ठलराव बोथीकर प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, औ. प्र.संस्था, सेनगाव, जि.हिंगोली. 
पारनेर, जि. अहमदनगर. (Raq जागी) 

4 श्री. प्रतीम शाशिकांत ]ोट्ये प्राचार्य, 

स. प्र. सं. (तां.) मु. प्र. तथा अ. सु. केंद्र, औ. प्र.संस्था (मुलींची), रत्नागिरी. 
लातूर. (रिक्‍त जागी) 


शासन Seal क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५३)/व्यशि-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 

क्र असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 

1 १_| २ ३ 

६ | श्री.अनिल महादेव बामणे सहा.प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां.), 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, औ. प्र.संस्था, कोल्हापूर. 
मुरगुड, जि.कोल्हापूर. (रिक्‍त जागी) 

७ | श्रीमती अलका अनंत नारखेडे उपप्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, औ. प्र.संस्था, नाशिक. 
सटाणा, जि. नाशिक, (रिक्‍त जागी) 

८ | att. गणेश सुभाष भावले प्राचार्य, 

स. प्र. सं. (A) मु. प्र. तथा अ. सु. केंद्र, औ. प्र.संस्था, भोकरदन, जि.जालना. 
खामगांव, जि.बुलढाणा. (रिक्‍त जागी) 

९ श्री. राजेश मोतीराम डांगे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, जळगांव (मु), औ. प्र.संस्था, आरमोरी, जि.गडचिरोली. 
जि.जळगांव. (रिक्‍त जागी) 

रि o | श्री.अनिल रा. राजपूत प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, मलकापूर, औ. प्र.संस्था (मुलींची), जळगाव. 
जि. बुलढाणा. श्री. डांगे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

जागी) 

शि q | श्री.राजेडा शिवाजी खोजे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र.संस्था, राजूर, औ. प्र.संस्था, संगमनेर, जि.अहमदनगर. 
जि.अहमदनगर. (श्री. कारंजकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या जागी) 

१२ | श्री. केडाव जगन्नाथ पवार मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, देऊळगांव राजा, शा.तां.शाळा, जालना. 
जि.बुलढाणा. (श्री. आहेरकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या जागी) 

१३ | श्री. योगेडा सुभाष कारंजकर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, संगमनेर, औ. प्र.संस्था, महाबळेश्वर, जि.सातारा. 
जि.अहमदनगर. (रिक्‍त जागी) 

१४ | श्री. प्रमोद व्रिकराव पळसकर Pel WTSI (ता), 
प्राचार्य,औ.प्रसंस्था, नांदवी, मु.प्रततथा अ.सूचना केंद्र द्वारा 

जि.रायगड. शा.तां.विद्यालय/केंद्र, विलेपार्ले. 
(Raq जागी) 

१५ | श्री. विजयकुमार दत्तात्रय टिकोले उपप्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, राजापूर, औ. प्र.संस्था, पनवेल, जि.रायगड. 
जि.रत्नागिरी. (रिक्‍त जागी) 

१६ श्री. चंद्रकांत हणमंतराव पडलवार मुख्याध्यापक, 

(stg TS) शा.तां.विद्यालय/केंद्र, बदलापूर, जि.ठाणे. 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, खेड, जि.रत्नागिरी. (रिक्‍त जागी) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५३)/व्यशि-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 

क्र असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
1 १_| २ ३ 

१७ | श्री. प्रदिप दामोदर हरिदास प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, कर्जत, औ. प्र.संस्था, सांगोला, जि.सोलापूर. 
जि.अहमदनगर. (रिक्‍त जागी) 

१८ | श्री. राहुल रामभाऊजी आगे मुख्याध्यापक, 
सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सछ्लागार (तां), शा.तं.मा.शाळा, कामठी, जि.नागपूर. 
मु.प्र.सं, तथा अ. सु. केद्र द्वारा, (श्री. चांदेकर यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या 
औ.प्र.संस्था, अंबरनाथ, जि ठाणे. जागी) 

१९ | att. संजय सोमनाथ कुटे प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.तं.मा.शाळा, औ. प्र.संस्था, अकोले-राजुर, 

बुलढाणा, जि.बुलढाणा. जि. अहमदनगर. 
(श्री. खोजे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जागी) 

२० | श्री. वसंत रंगराव घागरे उपप्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, औ. प्र.संस्था, सांगली. 
शिरोळ, जि.कोल्हापूर. (रिक्‍त जागी) 

२१ | श्री. ज्ञानेश्वर पंढरी पवार मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, शा.तां.शाळा, बुलढाणा. 
मेहेकर, जि. बुलढाणा. (श्री. कुटे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

जागी) 

२२ | श्री.परघणे सुभाष सिताराम उपप्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था,बाभुळगांव, औ. प्र.संस्था, नांदेड. 
जि.यवतमाळ. (Raq जागी) 

23. | Sil. नंदकिशोर नारायण आहेरकर, प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक,शा.तां.वि, जालना, औ. प्र.संस्था (मुलींची), औरंगाबाद. 
जि.जालना. (रिक्‍त जागी) 

२४ | श्री. दिपक शांकर दामोदर सहा. प्रशि.सल्लागार (तां.) 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, जाफ्राबाद, औ. प्र.संस्था, अंबरनाथ, जि.ठाणे. 
जि.जालना. (श्री.आगे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 

Q4 श्री. अनिल सुभाष मोहारे मुख्याध्यापक, 

स. प्र. सं. (तां.) मु. प्र. तथा अ. सु. केंद्र, शा. तां. शाळा/केंद्र, जितूर, जि.परभणी. 
यवतमाळ. (Raq जागी) 

२६ | श्री. हणमंत शांकर सोनवणे प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, औ. प्र.संस्था, मेढा, जि.सातारा. 
अक्कलकोट, जि.सोलापूर. (रिक्‍त जागी) 

२७ | श्री. नितीन किसनराव माने प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, औ. प्र.संस्था, वाई, जि.सातारा. 
कवठेमहांकाळ, जि.सांगली. (रिक्‍त जागी) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५३)/व्यशि-१ 


अ. धिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 

क्र असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
विक २ ३ 

२८ | श्री. विकास विश्वास थोटे मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, चामोर्शी, शा. तं. प्रशाला, होवगाव, जि.अहमदनगर. 
जि.गडचिरोली. (रिक्‍त जागी) 

२९ । श्रीम.सुनिता राजेद्र शिदे (जगताप) प्राचार्य, 
उपप्राचार्य,औ.प्र.संस्था, चंद्रपूर, औ. प्र.संस्था, सटाणा, जि.नाशिक. 

जि. चंद्रपूर . (श्रीमती नारखेडे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 

30. | श्री. रविन्द्र नामदेवराव वागद्रे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ. प्र.संस्था (मुलींची), औंध-पुणे. 
घोडेगांव, जि.पुणे. (रिक्‍त जागी) 

390 श्री.एस.जे.पाटील सहा. प्रशि. PBEM (तां) 
स.प्र.स., औ. प्र.संस्था, सांगली. 
बी.टी.आर.आय. ,पनवेल. (Raq जागी) 

32. | श्री.राहूल व. पळवेकर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र.संस्था (ग्रामीण), बुट्टीबोरी, औ. प्र.संस्था, राळेगाव, जि. यवतमाळ. 
नागपूर. (Raq जागी) 

33 श्री. खेमलाल गं. चांदेकर प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा. तं.मा. शाळा, औ. प्र.संस्था (ग्रामीण), बुट्टीबोरी, 
कामठी, जि.नागपूर. जि.नागपूर. 

(श्री.पळवेकर यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 

३४ | श्री.संजय मारुती मांगलेकर उपप्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, औ. प्र.संस्था, सातारा. 
कडेगाव, जि.सांगली. (रिक्‍त जागी) 

३५ | श्रीमती. तृप्ती रामचंद्र भोपे प्राचार्य, 
प्राचार्य औ.प्र.संस्था, अंमळनेर, औ. प्र.संस्था, गंगापूर, जि.औरंगाबाद. 
जि. जळगाव (रिक्‍त जागी) 

३६ । श्रीमती निता देवेन्द्र पिसे मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था,(मु.) भंडारा, शा.तां. विद्यालय, आरमोरी, जि.गडचिरोली. 
जि.भंडारा . (Raq जागी) 

३७ | श्री.गजानन नारायण काळे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र. संस्था, जळगाव जामोद, औ. प्र.संस्था, नांदुरा, जि.बुळढाणा. 
जि.बुलढाणा. (Raq जागी) 


2. 


3. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी व 
प्रवासभत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन Seal क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५३)/व्यशि-१ 


४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी 
हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन 
अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 

ष्‌. सदर आदेड महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२०५१२२२४०४६०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
D r bi M a n I 5 h epal t, postal का वक पक t=Mahi htra, 


Sheshrao Milke Sean sh shes ie 
(STARTS at. Pram) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१.(संचालकामार्फत) 

३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

8) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (संचालकांमार्फत). 

५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (संचालकांमार्फत). 

६) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) मा.राज्यमंत्री (कौडाल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१. 
(संचालकांमार्फत). 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 

qo) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 

११) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (संचालकांमार्फत) 

१२) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


YS io 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


